डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेंस योजनांतर्गत मंजूर तरतूदीमधून 
प्रेक्षाग्हाचे (ताप) इमारतीकरिता ध्वनीक्षमण 
(Acoustic) Gata बांधकाम, फर्निचर व वातानुकुलित यंत्रणा 
इत्यादीच्या बांधकामाकरिता प्रज्ञासकीय व वित्तीय मान्यता 
देणेबाबत. 

(सन २०२१-२२) कार्यक्रमांतर्गत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :विप्रप्र -२०२०/प्र.क्र.५८/२०/१२-अ, (२) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च,२०२२ 


संदर्भ :- १. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प ३, 
दि.६ .०४. २०२१. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प ३, 
दि.२४.६.२०२१ 
3. संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
अमरावती यांचे पत्र क्र.कक्ष/ प्रबोधिनी/आस्था / कावि ३६५/ २०२२, दि.२३.३.२०२२ 
४ .शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र .विअप्र-२०१३/प्रक्र.३०/१३ /विनियम ( भाग-२) 
दि.२०.९. २०१९ 
५. शासन परिपत्रक, क्रमांक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संकीर्ण-२०१९/प्रक्र.१०/इमा-२ 
दि.२५.९.२०१९ 
६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प ३, 
दि.१७.०३.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेंस मागणी क्र.ए-४, 
मुख्य लेखाशीर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा ००३- प्रशिक्षण-राज्य योजनांतर्गत योजना (०५) (००) डॉ.पंजाबराव 
देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेस सहायक अनुदान ( २०७००६८४ ) ३१ 
सहायक अनुदान “( वेतनेतर )” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण रु.२९६.१० लाख 
इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. सुधारित अंदाजामध्ये रु.२२२.०८ लाख इतकी तरतूद करण्यात 
आली असून या तरतुदीमधून या आर्थिक वर्षात या लेखाशिर्षाखाली रु.१०८.५९ लाख इतका खर्च आहे. 
२. संस्थेने प्रेक्षागृहाचे (Auditorium) इमारतीकरिता ध्वनीक्षमन (००५७० ) यंत्रणेचे बांधकाम, फर्निचर व 
वातानुकुलित यंत्रणा इत्यादीच्या बांधकामाकरिता रु.२,६०,६८,४००/- लाख इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक 
शासनास प्राप्त झाळे असून, संस्थेच्या उपरोक्त कामांस प्रश्ञासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेला सन २०२१- 

२०२२ या आर्थिक वर्षाच्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चासाठी संदर्भाधीन क्र.२ च्या परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये 
केलेल्या तरतूदीच्या अनुषंगाने संपूर्ण अनुदान नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या स्वाधिन करण्यात आले आहे एकूण अर्थसंकल्पीय 
अनुदानापैकी सुधारित अंदाजानुसार, रु.२२२. ०८ लाख इतके सहायक अनुदान खर्चाकरिता अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणाळीवर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 
२. प्रस्तुत कामांचे अंदाजपत्रक डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या 
संस्थेच्या प्रेक्षागृहाचे (Auditorium) इमारतीकरिता ध्वनीक्षमण ( Acoustic यंत्रणेचे बांधकाम, फर्निचर व वातानुकुलित 
यंत्रणा इत्यादीच्या बांधकामाकरिता 0.9.. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केल्याप्रमाणे 
रु.२,६०,६८,४००/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. ५ च्या शासन परिपत्रकास अनुसरुन 
खालीलप्रमाणे तांत्रिक मान्यता दिली आहे. :- 


शासन निर्णय क्रमांकः विप्रप्र -२०२०/प्र.क्र.५८/२०/१२-अ, (२) 


GENERAL ABSTRACT 
NAME OF WORK 


STAGE 1, EATIMATE FOR ACOUSTIC , FURNITURE ,SITTING 


ARRANGEMENT AND 


ELECTRICAL ARRANGEMENT IN THE AUDITORIUM BUILDING FOR  DR.PANJABRAO 
DESHMUKH VIDHARBHA ADMIN & DEVELOPMENT TRAINING PRABODHINLAT AMRAVATI 


SR.NO DESCRIPTION AMOUNT 
1 Cost of civil work & acoustic work Sub estimate (A) | RS. 6333610.00 
Cost of furniture work in Auditorium Sub estimate (B) | RS. 1298643.00 
3 Total civil work 7632253.00 
Add cost of electrical work 
ea) Cost of sound system to auditorium 3022156.00 
inal | Cost of air conditioning system for auditorium RS. 8577723.00 
4 Total electrical work RS. 11599879.00 
Sub estimate (C ) 
5 Add for increased in s.s.r. on A 10% RS. 633361.00 
| 6 | Add for increased in s.s.r. on B 10% RS. 129864.00 
7 Add for increased in s.s.r. on ८ 10% RS. 115998.00 
| 8 | Add for gst 12% on ( 1+5) 12% 836037.00 
| 9 | Add for gst 18% on ( 2+6) 18% RS. 257131.00 
10 | Add for gst 12% on ( 4+7) 12% 1531184.00 
11 | Total (8+44+5+6+7+8+9+410) | Dd | 23779697.00 
12 __| Add for contingencies charges on (D) 4% RS. 951188.00 
13 Add for labour insurance on civil and 0.5% RS. 96161.00 
electrical work 
14 | Total cost of work ( 11+12+13) RS. 24827046.00 
15 _| Add for centage charges on ( 14) 5% RS. 1241352.00 
16 Total (14+15) RS. 26068398.00 
SAY RS. 26068400.00 


३. 


त्यानुसार डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेच्या 


प्रेक्षागृहाचे (Auditorium) इमारतीकरिता ध्वनीक्षमण ( Acoustic ) यंत्रणेचे बांधकाम, फर्निचर व वातानुकुलित यंत्रणा 
इत्यादीच्या बांधकामाकरिता परिच्छेद क्र.२ मधील तक्त्यातील निश्चित केलेल्या रु.२,६०,६८,४००/- ( अक्षरी रुपये 
दोन कोटी, साठ लाख, अडुसष्ठ हजार, चारशे फक्त ) इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास वित्त विभागाच्या वित्तिय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग पाच, अनुक्र. ५, परिच्छेद क्र. १३४ (१) नुसार 
प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या वित्तिय हक्तीचा वापर करुन व सदर अधिकारातील रकाना क्र.६ खालील 
अटींच्या अधीन राहून उपविभाग-तीन, अ.क्र.४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्‍तींनुसार व सदर अधिकारातील रकाना क्र.६ खालील अटींच्या अधीन राहून. याव्दारे प्रशासकिय व वित्तीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. प्रेक्षाग्हाचे इमारत बांधकामास शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.विप्रप्र २०१२/१२५३/प्र.क्र.१५२/१२-अ, 
दि.७.३.२०१३ अन्वये रु.२७३.९३ लाख इतक्या रक्‍कमेस प्रशासकीय मान्यता दिली असून, संपूर्ण निधी वितरित करण्यात 
आला आहे. त्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदर इमारत बांधकाम पूर्ण केले आहे. यापूर्वी वितरित केलेल्या 
रु.२७३.९३ लाख इतक्या रकमेमधून रु.१६८.४८ लाख इतका खर्च झाला असून त्यापैकी रु.१०५.४५ लाख इतका निधी 
सा. बां. वि. कडे शिल्लक आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विप्रप्र -२०२०/प्र.क्र.५८/२०/१२-अ, (२) 


त्यामुळे आता प्रेक्षागृहाचे (Auditorium) इमारतीकरिता ध्वनीक्षमण ( Acoustic ) यंत्रणेचे बांधकाम, 
फर्निचर व वातानुकुलित यंत्रणा इत्यादीच्या बांधकामाकरिता रु.२६०.६८ लाख इतक्या एकूण खर्चापैकी शिल्लक 
असलेला रु. १०५.४५ लाख इतका निधी वजा करुन रु.१५५.२३ लाख इतका निधी संस्थेस वितरित करणे 
आवश्यक आहे. परंतू सुधारित अंदाजानुसार शिल्लक असलेला रु.११३.४९ लाख (रुपये एक कोटी, तेरा लाख, 
एकोणपन्नास हजार फक्त) इतकाच निधी संस्थेच्या कामाकरिता वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

4. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.ए-४, मुख्य लेखाशीर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा ००३- प्रशिक्षण- 
राज्य योजनांतर्गत योजना (०५) (००) डॉ.पंजाबराव Garg विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
अमरावती या संस्थेस सहायक अनुदान (२०७००६८४) ३१ सहायक अनुदान “(वेतनेतर)” या लेखाज्ीर्षाखाली सन 
२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

६. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर, काढण्यात आलेली 
रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन 
घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र विहित वेळेत शासनास सादर करावे. 

७. आता वितरीत करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UTILIZATION 
CERTIFICATE ) नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी यांनी महालेखापाल, लेखापरीक्षा- महाराष्ट्र १, मुंबई यांना 
आणि शासनास तातडीने सादर करावे. 

८. उपरोक्त अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, लेखापरीक्षा- 
महाराष्ट्र १, मुंबई यांना राहतील आणि त्याकरीता संबंधित संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

९. हा झासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांच्या मान्यतेने अनुक्रमे अनौ. संदर्भ क्र. १४२/१४४३, 
दि.२५.०३.२०२२ व संदर्भ क्र.२४३/व्यय-४,दि.३१.०३.२०२२ च्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
qo. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥६8॥/७9॥॥॥9.90७९.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३३१२२४१४५०००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by LEENA ASHISH SANKHE 
LEENA AS HI S H DN: CN = LEENA ASHISH SANKHE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
SA NKHE Date: 2022.03.31 22:44:46 +05'30' 


(लिना संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखा परीक्षा(, महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा(, महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

३) अ.मु.स. (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 

५) संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती 
६) उप संचालक, लेखा व कोषागारे, अमरावती 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 
८) नियोजन विभाग, कार्यासन १४४३, ९) वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प १४) मंत्रालय, मुंबई 
१०) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन क्रमांक-२५. मंत्रालय, मुंबई 
११) निवड नस्ती . सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १२-अ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


